इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
क्षेत्रिय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
सुधारित आकृतिबंध. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.०८/आस्थापना-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- १. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.शाकानि.२०१७/प्र.क्र.३३/१८(र.व का.), 

दि. ०९ मार्च, २०१७. 

२. समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.सकआ २००१/प्र.क्र.३५/ 
आस्था-२, दि.१२ मार्च, २००१ 

३. सामाजिक न्याय, सांस्क्रतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.सकआ २००१/ 
प्र.क्र.२५१/भाग-३/आस्था-२, दि.४ फेब्रुवारी, २००६, 

४.विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग शासन निर्णय क्र.आस्थाप्र-२०१८/प्र.क्र.८०/ 
आस्था,दि.१३ ऑगस्ट,२०१८ 

५.विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग शासन निर्णय क्र.आस्थाप्र-२०१८/प्र.क्र.८०/ 
आस्था,दि.१३ ऑगस्ट,२०१८ 

६.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.२६४/ 
आस्था-१,दि.२५.०६.२०१९. 

७. वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२०/प्र.क्र.१८/२०/आपुक, दि.६/११/२०२० सोबतचे 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१७/७/२०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.२७.१२.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने शासन अधिसूचना क्र. शाकानि- 
२०१७/प्र.क्र.३३/१८(र. व का, दि.०९.०३.२०१७ अन्वये या नवीन विभागाची निर्मिती करण्यात आळेली 
आहे. 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची नव्याने निर्मिती झाल्यानंतर मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभाग स्तरावर स्वतंत्र पदे मंजूर केली आहेत. मात्र, क्षेत्रिय स्तरावरील पदे मंजूर नाहीत. क्षेत्रिय 
स्तरावरील कार्यालयीन यंत्रणा उभी केल्याशिवाय या विभागाच्या योजनांची परिणामकारक 
अंमलबजावणी करणे शाक्य होणार नाही. त्यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांनी संचाळनालय स्तर, प्रादेशिक स्तर आणि जिल्हास्तर यासाठी आवश्‍यक 
पदांचा आकृतीबंध शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या नव्याने निर्माण झालेल्या विभागातील रिक्‍त पदे 
भरण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्यासाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 
दि.२४.०१.२०१८ रोजी बैठक झाळी. सदर बैठकीत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून 
वर्ग होणाऱ्या ३७० पदांव्यतिरिक्‍त विभागाच्या प्रादेशिक व जिल्हास्तरावर नव्याने निर्माण करावयाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.०८/आस्थापना-२ 


पदांचा आकृतिबंध उपसमितीने तपासून / छाननी करुन उच्चस्तरीय सचिव समिती (HPC) च्या पुढील 
बैठकीत सादर करावा, अशा दिलेल्या PMA अनुषंगाने उपसमितीच्या दि.१७.०२.२०२० रोजीच्या 
बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाने त्यांच्याकडून वर्ग होणाऱ्या ३७० पदांऐवजी २९४ पदे वर्ग करण्यास 
सहमती दर्शविल्याने या विभागाकडून त्यातील फरकाएवढी वाढीव नवीन पदे प्रस्तावित करण्यात 
आली होती. त्यास उपसमितीने सहमती दर्शविल्यानुसार वाचा येथील क्र.७ मध्ये नमूद 
दि.१७.०७.२०२० रोजीच्या उच्चस्तर सचिव समितीच्या बैठकीत विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयाचा 
सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. 

उपरोक्त बाब पहाता वाचा येथील क्र.४ व ५ च्या शासन निर्णयातील काही मान्यता अबाधीत 
ठेवून मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय समितीच्या दि.१७.०७.२०२० रोजीच्या बैठकीत 
मंजूर केलेला विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील ८०८ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोळ तपासणी 
करण्यासाठी स्थापन केलेल्या, मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय समितीच्या 
दि.१७.०७.२०२० रोजीच्या बैठकीत प्राप्त मंजूरीनुसार यापूर्वी वाचा क्र.४ येथील दि.१३.०८.२०१८ च्या 
शासन निर्णयानुसार संचालनालयासाठी मंजूर केलेल्या ५ नियमित व ८ काल्पनिक पदांचा शासन 
निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येत आहे. तसेच वाचा क्र. ५ येथील दि.१३.०८.२०१८ च्या, या विभागासाठी 
विविध ३७० पदे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वर्ग करण्याबाबतच्या शासन 
निर्णयातील (क) नुसार मंजूर १३ प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या पदनिर्मितीची तरतुद अबाधीत ठेवून इतर 
तरतुदी अधिक्रमीत करुन विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील ८०८ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास खालील 
प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(अ) मा.उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील वाचा येथील अ.क्र.२ व ३ मधील शासन निर्णयानुसार मंजूर 
५३ पदे विचारात घेता विविध संवर्गातील एकूण ६९ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास शासन 
निर्णयाच्या परिशिष्ट-१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत असून त्यात 
दर्शविल्यानुसार ५९ पदे नियमित स्वरुपात व १० पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून उपलब्ध करुन 
घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

(आ) मा.उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
प्रादेशिक स्तरावरील विविध संवर्गातील एकूण ११९ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास शासन 
निर्णयाच्या परिशिष्ट-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत असून त्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.०८/आस्थापना-२ 


ये 


@h 


दर्शविल्यानुसार ३० पदे आयुक्‍त समाजकल्याण यांचेकडून कायमस्वरुपी वर्ग करण्यास तसेच 
नव्याने निर्माण करावयाच्या ८९ पदांपैकी ६८ पदे नियमित स्वरुपात व २१ पदांच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेकडून उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

मा.उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
जिल्हास्तरावरील विविध संवर्गातील एकूण ६१२ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास शासन 
निर्णयाच्या परिशिष्ट-३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत असून त्यात 
दर्शविल्यानुसार २६४ पदे आयुक्‍त समाजकल्याण यांचेकडून कायमस्वरुपी वर्ग करण्यास 
तसेच नव्याने निर्माण करावयाच्या ३४८ पदांपैकी १३२ पदे नियमित स्वरुपात व २१६ पदांच्या 
सेवा बाह्ययंत्रणेकडून उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

मा.उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ८ नियमित पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-४ नुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१७.०७.२०२० रोजीच्या बैठकीतील 


मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग, आकृतिबंध पुनर्रचना कक्ष कार्यासनाच्या आनौपचारीक संदर्भ क्र.३५५, 


दि.८/१/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०११४१६५८०१४७२२ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


8 
Go 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Prakash BN oH = Petash Natya Vai = 
Nathlya Valvi शा नाचा 
(प्रकाश वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्यसचिव यांचे सह/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.०८/आस्थापना-२ 


११.सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१४/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१४) मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


DIR निर्णय क्रमांक आस्थाप्र २०१७/प्र.क्र.८/आस्थापना-२, दि. १४ जानेवारी, 2029 चे सहपत्र 


परिशिष्ट -१ 
(अ) इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय (विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय) , पुणे या कार्यालयातील मान्यताप्राप्त पदांचा सुधारित आकृतिबंध 
अ. | पदाचे नांव वेतनश्रेणी ग्रेडपे | ७व्या वेतन आयोगानुसार | यापूर्वीची | नव्याने । दि.१७.०७.२०२० । सुधारित 
क्र. (६ व्या वेतन | सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील | मंजूर पदे | निर्माण | रोजीच्या उच्चस्तरीय | आकृतिबंध 
आयोगानुसार) वेतनस्तर केळेली | समितीच्या बैठकीत 
ue मंजूर केलेली पदे 
Pay | संचालक (भा.प्र.से. संवर्ग पद (भा.प्र.से.) | oa | po | PF fF a 
२. सहसंचालक १५६००-३९१०० | (9६०० एस-२५ : ७८८००-२०९२०० | १ aa PF २ 
3: उपसंचालक १५६००-३९१०० | ६६०० एस-२३ : ६७७००-२०८(७०० २ a i: a 3 
४. सहाय्यक संचालक वर्ग-२ ९३००-३४८०० ४६०० एस-१६ : ४४९००-१४२४०० २ | oo | PF २ 
५. | शिक्षण अधिकारी वर्ग-२ ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : ४१८००-१३२३०० po | 1 १__| a ee Poa | 
६. समाजकल्याण अधिकारी गट-ब ९३००-३४८०० ।४४०० | एस-१५ :४१८००-१२३२२३०० Pd | poo | pF 1 १ 
७. | लेखाधिकारी (म.वि.व ले.सं.) ९३००-३४८०० | ४६०० | एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 8 i श्या र 
(वित्त व लेखा 
सेवेद्वारे भरती) 
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) २९३००-३४८०० ४४०० एस -१५ : ४१८००-१३२३०० २ po | PF २ 
सहाय्यक लेखाधिकारी (म.वि.व ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : ४१८००-१३२३०० चि ण शिका १ 
ले.सं.) (वित्त व लेखा 
सेवेद्वारे भरती) 
com वरिष्ठ समाकल्याण निरिक्षक ९३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० po | poo | 1 १ Pd | 
Page. | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ९३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० २ | 0__| PF 2 
१२. कार्यालय अधीक्षक ९३००-३४८०० ४३०० एस -१४ : ३८६००-१२२८०० 3 शि i ae 3 
१३. | प्रमुख लिपिक ९३००-३४८०० | ४२०० | एस-१३ : ३५४००-११२४०० काका 
१४. | समाजकल्याण निरिक्षक 4200-20200 २८०० एस-१०: २९२००-९२३०० | 0 | a 2 2 
१५. | वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८११०० ६ a ६ 
१६. | कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० ।१९०० | एस-६:१९९००-६३२०० १२ | o | 969 J] ® 


Digitally signed by Prakash Nathlya Valvi 

DN: CN = Prakash Nathlya Valvi, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
= OTHER BACKWARD BAHUJAN KALYAN 
DEPARTMENT 

Date: 2021.01.15 15:38:58 +05'30" 


Prakash Nathlya 
Valvi 


अ. | पदाचे नांव वेतनश्रेणी ग्रेडपे | ७व्या वेतन आयोगानुसार । यापूर्वीची | नव्याने | दि.१७.०७.२०२० | सुधारित 
क्र. (६ व्या वेतन | सुधारित वेतन मेट्रीक्समधील | मंजूर पदे | निर्माण | रोजीच्या उच्चस्तरीय | आकृतिबंध 
आयोगानुसार) वेतनस्तर केलेली | समितीच्या बैठकीत 
पदे मंजूर केलेली पदे 
१७. । वाहन चालक ५२००-२०२०० १९०० एस-६:१९९००-६३२०० 2 | oo | 10 २ 
१८. | सिस्टीम अनालिस्ट बाह्ययंत्रणेद्वारे | oo | oa PF 1 ae 
१९. | विधी अधिकारी गट-अ बाह्ययंत्रणेद्वारे | oa | — PF २ 
२०. | जनसंपर्क अधिकारी ९३००-३४८०० | ४६०० | एस -१६ : ४४९००-१४२४०० po | a pF 1 १ 
२१. । वरिष्ठ तंत्रज्ञ बाह्ययंत्रणेद्वारे | 0 | शिश 10 a a 
२२. | डेटाएन्ट्री ऑपरेटर बाह्ययंत्रणेद्वारे | 0 | ॥ आ. | PF Pa 
23. | संगणक सहाय्यक बाह्ययंत्रणेद्वारे 1 0__| ५ Pp 4 
२४. शिपाई ४४४०-७४४० १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० | ao | |... | i ae | 9 
एकूण (नियमित) पुर | ०0४ | ०३ ५९ 
एकूण (बाह्ययंत्रणेद्वारे) | 09 | ०९ po | ao ० 
एकूणात एकूण ५३ १३ ०३ ६९ 
टिप-१) वरील तक्त्यातील अ.क्र.७ येथे नमूद लेखाधिकारी या संवर्गातील पदे वित्त व लेखा सेवेद्वारे भरती करण्यात यावीत. 
टिप-२) तक्त्यातील अ.क्र.९ येथे नमूद सहाय्यक लेखाधिकारी या संवर्गातील पद वित्त व लेखा सेवेद्वारे भरती करण्यात यावे. 
—--OOO--~— 
Prakash ON GN ts ata Vac 


Maharashtra, OU = OTHER BACKWARD 
BAHUJAN KALYAN DEPARTMENT 


Nathlya Valvi Date: 2021.01.15 15:39:24 +05'30' 


परिशिष्ट -2 


(आ) प्रादेशिक स्तरावरील मान्यताप्राप्त पदांचा सुधारित आकृतिबंध 


शासन निर्णय क्रमांक आस्थाप्र २०१७/प्र.क्र.८/आस्थापना-२, दि.१४ जानेवारी, २०२१ चे सहपत्र 


अ. पदाचे नांव वेतनश्रेणी ग्रेडपे ७ व्या वेतन आयोगानुसार आयुक्‍त समाजकल्याण | दि.१७.०७.२०२० रोजीच्या | सुधारित 
क्र. (६ व्या वेतन आयोगानुसार) सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधीलळ | यांच्याकडून वर्ग होणारी | उच्चस्तरीय समितीच्या | आकृतिबंध 
वेतनस्तर पदे बैठकीत मंजूर केलेली पदे 

१. प्रादेशिक उप संचालक १५६००-३९१०० ६६०० एस -२३ : ६७७००-२०८७०० pF 9 

रै विजाभज अधिकारी गट-ब ९३००-३४८०० ४४०० एस -१५ : ४१८००-१३२३०० शिका ae 

(समाज कल्याण अधिकारी गट-ब) 

३. लेखाधिकारी (म.वि.व ले.सं.) ९३००-३४८०० ४६०० एस -१६ : ४४९००-१४२४०० aa 9 9 
(वित्त व लेखा 
सेवेद्वारे भरती) 

४. सहाय्यक लेखाधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० एस -१५ : ४१८००-१३२३०० i 9 9 

(म.वि.व 3x1) (वाळा 
सेवेद्वारे भरती) 

प्‌. कार्यालयीन अधीक्षक ९३००-३४८०० ४३०० एस -१४ : ३८६००-१२२८०० ३ 8 9 

वरिष्ठ समाज कल्याण निरिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० एस -१४ : ३८६००-१२२८०० ३ ४ ७ 
समाज कल्याण निरिक्षक ५२००-२०२०० २८०० एस-१०: २९२००-९२३०० & ८ १४ 
प्रमुख लिपिक ९३००-३४८०० ४२०० एस -१३ : ३५४००-११२४०० ३ ४ 

९. वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० एस -८ : २५५००-८११०० ३ 8 

१०. | कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० एस -६ : १९९००-६३२०० द ८ १४ 

qq. | संगणक ऑपरेटर बाह्ययंत्रणेद्वारे शिका १४ १४ 

१२. | वाहन चालक बाह्ययंत्रणेद्वारे PF 9 9 

१३. | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० ६ १४ 

एकूण (नियमित) ३० ६८ ९८ 
एकूण (बाह्ययंत्रणेद्वारे) 1 ee २१ २१ 
एकूणात एकूण ३० ८९ ११९ 


टिप-१) वरील तक्त्यातील अ.क्र.३ येथे नमूद लेखाधिकारी या संवर्गातील पदे वित्त व लेखा सेवेद्वारे भरती करण्यात यावीत. 


टिप-२) वरील तक्त्यातील अ.क्र.४ येथे नमूद सहाय्यक लेखाधिकारी या संवर्गातील पदे वित्त व लेखा सेवेद्वारे भरती करण्यात यावीत. 


---“--000--- 


Prakash 
Nathlya Valvi 


Digitally signed by Prakash Nathlya Valvi 
DN: CN = Prakash Nathlya Valvi, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = OTHER BACKWARD 
BAHUJAN KALYAN DEPARTMENT 
Date: 2021.01.15 15:39:53 +05'30" 


DIR निर्णय क्रमांक आस्थाप्र २०१७/प्र.क्र.८/आस्थापना-२, दि. १४ जानेवारी, 2029 चे सहपत्र 


परिशिष्ट -३ 
(इ) जिल्हास्तरावरील मान्यताप्राप्त पदांचा सुधारित आकृतिबंध 
अ. पदाचे नांव वेतनश्रेणी । ग्रेडपे | ७व्या वेतन आयोगानुसार | आयुक्‍त समाजकल्याण | दि.१७.०७.२०२० रोजीच्या । सुधारित 
क्र. (६ व्या वेतन सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील यांच्याकडून वर्ग उच्चस्तरीय समितीच्या । आकृतिबंध 
आयोगानुसार) वेतनस्तर होणारी पदे बैठकीत मंजूर केलेली पदे 
| सहाय्यक संचालक ९३००-३४८०० | ४६०० एस -१६ : ४४९००-१४२४०० शिका ३६ ३६ 
(विजाभज वर्ग-२) 
२. | विजाभज अधिकारी गट-ब | ९३००-३४८०० | ४४०० | एस -१५ : ४१८००-१३२३०० १२ २४ ३४ 
(समाज कल्याण अधिकारी 
गट-ब) 
३. | सहाय्यक लेखाधिकारी ९३००-३४८०० | ४४०० | एस -१५ : ४१८००-१३२३०० | 3६ 3६ 
(म.वि.व ले.सं.) (वित्त व लेखा 
सेवेद्वारे भरती) 
४. समाज कल्याण निरिक्षक ५२००-२०२०० | २८०० | एस-१०: २९२००-९२३०० ७२ ३६ १०८ 
५. | वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० | Yoo | एस-८ : २५५००-८११०० ३६ Pe ३६ 
६. | कनिष्ठ लिपिक 4200-20200 | १९०० | एस-६: १९९००-६३२०० ७२ Pl (92 
. | संगणक ऑपरेटर बाह्ययंत्रणेद्वारे PF १०८ १०८ 
८. । वाहन चालक बाह्ययंत्रणेद्वारे PF oc ३६ 
पड शिपाई ४४४०-७४४० १३०० एस -१: १५०००-४७६०० (92 10] (92 
। १०. | पहारेकरी बाह्ययंत्रणेद्वारे pF 3§ a5 
ie. सफाईंगार बाह्ययंत्रणेद्वारे PF 3& ३६ 
एकूण नियमित २६४ १३२ ३९६ 
एकूण बाह्ययंत्रणेद्वारे PF lo 296 २१६ 
एकूणात एकूण २६४ ३४८ ६१२ 
टिप- वरील तक्त्यातील अ.क्र.३ येथे नमूद सहाय्यक लेखाधिकारी या संवर्गातील पदे वित्त व लेखा सेवेद्वारे भरती करण्यात यावीत. 
ee Prakash यायाय 


Maharashtra, OU = OTHER 
BACKWARD BAHUJAN KALYAN 


Nath lya Valvi DEPART! 


Date: 2021.01.15 15:40:22 +05'30' 


झासन निर्णय क्रमांक आस्थाप्र २०१७/प्र.क्र.८/आस्थापना-२, दि. १४ जानेवारी, 2029 चे सहपत्र 


परिशिष्ट -४ 


(ई) महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग या कार्यालयाकरिता मान्यताप्राप्त पदांचा सुधारित आकृतिबंध 


अ.क्र. | पदाचे नांव वेतनश्रेणी ग्रेडपे | ७व्यावेतन आयोगानुसार सुधारित मंजूर पदे सुधारित आकृतिबंध 
(६ व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन मॅट्रीक्समधील वेतनस्तर 
॥ सदस्य सचिव १६६००-३९१०० (9६०० एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 1 ee शिका 
२ संशोधन अधिकारी ९३००-३४८०० ५००० एस-१८ : ४९१००-१५५८०० शिका 1 १ 
३. | कार्यालयीन अधीक्षक ९३००-३४८०० ४३०० एस -१४ : ३८६००-१२२८०० 1. अ. || 1 तै 
४. । लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ९३००-३४८०० ४४०० एस -१५ : ४१८००-१३२३०० २ २ 
५. | कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० एस -६ : १९९००-६३२०० २ २ 
६. शिपाई ४४४०-७४४० १३०० एस-१: १५०००-४७६०० a 1 १ 
एकूण ८ ८ 


टिप- वरील तक्त्यातील अ.क्र.१ मधील सदस्य सचिव हे पद उप सचिव अथवा समकक्ष वेतनश्रेणीच्या संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीने भरती करावी. 


---OOO---— 


Prakash 
Nathlya Valvi 


Digitally signed by Prakash Nathlya Valvi 
DN: CN = Prakash Nathlya Valvi, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = OTHER BACKWARD 
BAHUJAN KALYAN DEPARTMENT 
Date: 2021.01.15 15:41:01 +05'30" 


